अँड. अवधूत चिमलकर यांना व्यावसायिक फी 
प्रदान करण्याबाबत... 

राजारामपुरी पोलीस स्टेशन, कोल्हापूर गु.र.क्र. 
१३६/२०१९ अन्वये दाखल SATA 
उद्भवलेल्या न्याय प्रकरणात मध्ये मा. विशेष 
मोक्का न्यायालय, पुणे या न्यायालयातील 
न्यायालयीन कामकाजाकरीता. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एसपीपी-१०१९/प्र.क्र.३२०/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ डिसेंबर, २०२२ 
संदर्भ:- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०१९/यू.ओ.आर.५५/डी-१४, 
दि.२४.१०.२०१९ 


शासन निर्णय :- 

राजारामपुरी पोलीस CaM, कोल्हापूर गु.र.क्र. १३६/२०१९ अन्वये दाखल गुन्हयातून 
उद्भवलेल्या न्याय प्रकरणा मध्ये मा. विशोष मोक्का न्यायालय, पुणे या न्यायालयातील 
न्यायालयीन कामकाज झासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी fase सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
संदर्भान्वये नियुक्‍त अँड. अवधूत चिमलकर यांना खाळील प्रमाणे फी अदा करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


मा. विशेष मोक्का न्यायालय, पुणे 
अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रू. ३०,०००/- (अक्षरी रुपये तीस हजार फक्त) 
ब) विचारविनिमय फी/ प्रतितास (कमाल मर्यादेच्या अटीशिवाय) -रु.३,०००/- (अक्षरी रुपये 
तीन हजार फक्त) 
क) प्रवास खर्च- ३०००/- (रुपये तीन हजार फक्त) 
सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही ळाभ अँड. अवधूत चिमलकर यांना अनुज्ञेय होणार 
नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात येणार 
नाही. 
२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून 
तपासून, प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, 
याची दक्षता संबंधित पोलीस उपायुक्‍्त/ पोलीस अधिक्षक यांनी घ्यावी. 
३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्रमांक बी-१, २०५५ पोळीस -(००१०९, 
जिल्हा पोलीस (00)(09) जिल्हा पोळीस दल - (२०५५ ०१६८)- २८ व्यायसायिक सेवा” या 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-१०१९/प्र.क्र.३२०/पोल-१० 


ळेखाशीर्षाखाळील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन 
आणि मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. ४८६/२०/व्यय-७, दि. २५/११/२०२० 
अन्वये प्राप्त शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२१२१४१५१९५८३९२९ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANDEEP BHIVRAJ PAWAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=ff342077573d6daSd5f85c3d90fda86e6ede5234a80cc8 
shtra, 


3053f54097b9680600, postalCode=400032, st=Mah: 


, st=Maharashtra, 
serialNumber=0B2AF4F18680EBFC370E00D1233E3FBC0670795 
3799167BB5 1529B858E2004E0, cn=SANDEEP BHIVRAJ PAWAR 


Date: 2022.12.14 15:23:15 +05'30° 


(संदिप भि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, राजारामपूरी पोलीस स्टेशन, कोल्हापुर 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), नागपूर/ मुंबई-१, महाराष्ट्र राज्य. 
) अधिदान व लेखा कार्यालय, कोल्हापुर 

५) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, कोल्हापुर 

) अँड. अवधूत चिमलकर, १७ रघुनाथ ददाजी स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४००००१ 

) कार्यासन अधिकारी (का-१४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) निवडनस्ती (पोल-१०. 


) 
) 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


£39) 


S 


SS 


पृष्ठ २ पैकी २ 


